कृषि विभागातील विविध योजनांमधील अस्थायी पदे 
सन २०१८-१९ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११अओ, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.-आकृवि-१२०८/प्र.क्र.७२/१५-अओ, 
दि.२२.०५.२००९ 
२. शासन शुद्धीपत्रक कृषि व पदुम विभाग क्र.-आकृवि-१२०९/प्र.क्र.४०१/१५-अ, 
दि.३०.६.२०११ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य - २०१७ / प्र.क्र.२५/ ११-ओ, 
दि.१२.०३.२०१८ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृ.ग./२०१८-१९/योजना/ प्र.क्र.३०/३११/२०१८, 
दि.१०.०९.२०१८ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कां.सां-५/टिआरए/यो.प्रस्ताव/५५/२०१८, 
दि.१८.०९.२०१८ 
७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. का.सां-४/आयसीएस/यो.प्रस्ताव/५७/२०१८, 
दि.१८.०९.२०१८ 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. शोमासे/१८-१९/आस्था/सा.प्र./वि.प्र.-६/५२२, 
दि.१८.०९.२०१८ 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृमावि/वि.प्र.-४/आस्था/३९८/२०१८, दि.१८.०९.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना, पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी मासिक योजना त्याचप्रमाणे 
कृषिविषयक माहिती पथक या योजनांमधील अस्थायी पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली 
पदे वगळून) सन २०१८-१९ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधीकरिता चालू 
ठेवण्यास उपरोक्त क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय निर्गमित झालेला 
आहे अशा सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातीळ सर्व अस्थायी पदांना 
आवश्यकतेनुसार दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त 
संदर्भ क्रं. 3 येथील वित्त विभागाच्या दि.०७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 
3. वित्त विभागाच्या दि.०७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयातील निदेश्ांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब”, 
“क” “ड”व इ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ पासून दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

“जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना, पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी मासिक योजना त्याचप्रमाणे 
कृषिविषयक माहिती पथक योजना” या योजनांतील या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, 
“ब”, “क” “ड”व इ मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे १३, ५८, २२ , ९ व ७ अस्थायी पदे दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या आदेशाने शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०९२८१७५२१३१००१ असा आहे. प्रस्तुत शासननिर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2018.09.28 17:54:24 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. उप सचिव (99-3), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 

६. कृषि संचालक (सर्व) 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

ह 

९ 


. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


१०.संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना hiss समोर, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१ 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१२.सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१३.अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१४.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९.वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्राळय, मुंबई-३२ 

२०.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१.निवड नस्ती (११-ओ) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


विवरणपत्र at: 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१८/प्र.क्र.१९२/११-अे, 


दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 


जागतिक कृषि विषयक गणना योजनेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय 


1. a ae ee ee ae 
उप आयुक्त, १५,६००-३९,१०० 
कृषि गणना 

(म.कृ.से., गट-आ) 


" > 


६६०० 


कृषि 
आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


(सहसंचालकांचे 
पदावनत केलेले पद) 


२ | सांख्यिक कृषि गणना | १५,६०० -३९,१०० | ५४०० 
(म.कृ.से., गट-आओ) 


सहाय्यक सांख्यिक ९३००-३४,८०० ४४०० 
अथवा 
तंत्र अधिकारी, ९३००-३४, ८०० 
(म.कृ.से., गट-ब) 
वरिष्ठ सांख्यिकी 
सहायक/कृषि 
अधिकारी, (गट-ब) 
(कनिष्ठ) 


५ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक, | ९३००-३४,८०० 
६ | सहाय्यक अधिक्षक, ९३००-३४,८०० 


वरिष्ठ लिपिक / ५२००-२०, २०० 


लघुटंकलेखक, गट- 
क 


४६०० 


९३००-३४,८०० ९४४०० 


४२०० 


४२०० 


२४०० 


लघुलेखक (उच्च 
श्रेणी), गट-ब 
(अराजपत्रित) 


लिपिक, गट-क ५२००-२०,२०० 
जीप चालक, गट-क | ५२००-२०,२०० 
१ । शिपाई, गट-ड ४४४०-७४४० 


एकूण 


९३००-३४,८०० ९४४०० 


१९०० 
१९०० 
१३०० 


मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


"मागणी क्र. डी - ३ 

२४०१ - पीकसंवर्धन 
१ १११ - कृषि अर्थशास्त्र 
व सांख्यिकी 
केंद्र पुरस्कृत योजना 
(००) (१० जागतिक 
कृषि गणना (१०० 
टक्के केंद्र पुरस्कृत) 
(२४०१ ०९९६)" 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


विवरणपत्र 'ब' 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१८/प्र.क्र.१९२/११-अे, 
दिनांक . २८ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 


पदनाम वेतनश्रेणी 


ग्रेडपे 


कार्यालय 


मुदतवाढ शि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 

पदांची संख्या 


का आश a es च ee ee eee 


= कृषि उपसंचालक १५६००-३९१०० ५४०० मागणी क्र.डी-३ 
fia (सां)म.कृ.से.वर्ग-१ शि २४०१- पीक संवर्धन 
त गवळ यि 
1 सांख्यिकी 
क कन्या pe cece 

‘ डड Pe Se 
a= द व्र आकडेवारीचा वेळेवर 
fe Lae आ अहवाल देणे. 
९३००-३४८०० ४६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक | १ | (२४०१ २५६९) 
विभागीय कृषि सहसंचालक,लातूर i. ee | 
विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती | १ | 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर | १ | 
iad Had a 
Pe ee] 
|_११_ | कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे = aa 
| 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद | १ | 
णम = Si 
विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 

a4 ९३००-३४८०० ४२०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक 
विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर 
ह] . 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे | १___| 
| 

२४ विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद | १ | 

एकूण ३ 
एकुण ye 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


विवरणपत्र 'क' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१८/प्र.क्र.१९२/११-अओ, 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
य क eee क याक का 0. ee 
2 नागणीक- डी 
तंत्र अधिकारी ९३००-३४८०० | ४६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, १ ee ae 
2 | (सांखिकी) पुणे केंद्र पुरस्कृत योजना 
विभागीय कृषि सहसंचालक, १ (oo) (99) पिकांच्या 
on आकडेवारीत सुधारणा 
विभागीय कृषि सहसंचालक, १ केंद्र पुरस्कृत) 
कोल्हापूर (२४०१ २५७८) 
षु विभागीय कृषि सहसंचालक, १ 
lea औरंगाबाद 
[2] ta 
& | कृषि पर्यवेक्षक 8300-38200 | ४२०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, 3 
Ae - 
9 विभागीय कृषि सहसंचालक, ३ 
ae ठाणे 
८ विभागीय कृषि सहसंचालक, ३ 
al 
९ विभागीय कृषि सहसंचालक, ३ 
[= औरंगाबाद 
11 : 
१० | शिपाई ४४४०-७४४० | १३०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, १ 
पक - 
११ विभागीय कृषि सहसंचालक, १ 
feel ठाणे 
१२ विभागीय कृषि सहसंचालक, १ 
bal 
93 विभागीय कृषि सहसंचालक, १ 
i 
एकूण शि 
एकूण २२ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


विवरणपत्र “Ss 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-पदसातत्य-२०१८/प्र.क्र.१९२/११ञे, 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ वि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


मूळ वेतन Sy 


"मागणी क्र- 


वर्ग- 


आयुक्तालय डी-३ 


ra i ae पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० महाराष्ट्र कळ जळे २४०१- 
oly सहाय्यक ५२००- 
erin Seley {| Ree ee राज्य, पुणे (___0__ | पीकसंवर्धन 


३ | लघुलेखक ९३००-३४८०० | ४३०० १०९, विस्तार 
(नि.श्रे.) 


व प्रशिक्षण 
७१ (2 
3 | शेतकरी 
मायेन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१८/प्र.क्र.१९२/११ओे, 


विवरणपत्र “इ” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-पदसातत्य-२०१८/प्र.क्र.१९२/११ञे, 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ वि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 


- 


0. ee ee ee 


आयुक्तालय 
महाराष्ट्र 


कृषि १५६००-३९१०० | ६६०० 
उपसचालक 


४३० 
५ | लघुलेखक ९३००-३४८०० | ४३०० 
ल 


कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० 


र मुख्य ५२००-२०२०० २८०० 
काचचित्रकार 


छी 
हि 


4 


S| 
ry 


विस्तार 
प्रशिक्षण, 


—O 
we) 
क, 
8 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


